विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍तीबाबतचे 
सुधारित निकष निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:- विकाअ-१११५/प्र.क्र.८८/विकाअ (५) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
नविन प्रशासन भवन, मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जुले,२०२४. 


वाचा :- १. शासन निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/प्र.क्र.८८/५, दि.३१ डिसेंबर, २०१५. 


शासन शुद्धीपत्रक: 

विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍तीबाबतचे सुधारित निकष उपरोक्त संदर्भाधिन 
शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आले आहेत. 
२. संदर्भिय शासन निर्णय दि.३१ डिसेंबर, २०१५ परिच्छेद क्र. ६ मध्ये “गुणवंत कामगार कल्याण 
पुरस्कार”, “अण्णाभाऊ साठे पुरस्कार* व “दलित मित्र पुरस्कार” या पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची 
जिल्हाधिकारी यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करावी असे नमूद केलेले आहे. 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने त्यांच्या शासन निर्णय क्रमांक बीसीएच- 
२०१२/प्र.क्र.४७/बांधकामे, दि.२ एप्रिळ,२०१२ अन्वये “दलित मित्र पुरस्कार” या पुरस्काराचे नाव 
“डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार” असे सुधारित केले आहे. त्याप्रमाणे संदर्भिय शासन 
निर्णय दि.३१.१२.२०१५ परिच्छेद क्र. ६ मध्ये “दलित मित्र पुरस्कार” ऐवजी “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
समाजभूषण पुरस्कार” अशी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
३. उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.३१ डिसेंबर, २०१५ मधिल परिच्छेद क्र. ६ मध्ये “दलित 
मित्र पुरस्कार” ऐवजी “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार” असे वाचावे. 


४. सदर झासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१२१६५३५३२५०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVINDRA V GURAV 
Date: 2024.07.12 17:05:49 +05'30' 


(रविंद्र गुरव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२) मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः विकाअ-१११५/प्र.क्र.८८/विकाअ (4) 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
मा.सभापतींचे सचिव, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
७) मा.अध्यक्षांचे सचिव, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 
८) सर्व मा.विधानसभा/विधान परिषद व संसद सदस्य, 
९) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
qo) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 
) प्रधान सचिव (कामगार),उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) सचिव (सामाजिक न्याय),सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१३) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय,विधान भवन, मुंबई 
१४) सर्व विभागीय आयुक्‍्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 
१५) आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई 
१६) आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व 
१७) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

) 

) 

) 

) 

) 


घु 
द 


२-८ <-->- २. 


~ 


१८)पोलीस महासंचालक, मुंबई/सर्व पोळीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 
१९) सर्व जिल्हा पोळीस अधीक्षक 
२०) प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद 
२१) राज्य महिला आयोग, मुंबई 
२२) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं.१, योगक्षेम समोर, वसंतराव भागवत चौक 
नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-२०, 
२३) शिवसेना, आनंद आश्रम, श्री भवानी चौक, टेंभी नाका, ठाणे (प)-४००६०१ 
४) शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८, 
२५) इंडीयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-२५, 
६) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरिमन पॉईंट, मुंबई-२१, 
२७ राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी ARIAS पवार), राष्ट्रवादी भवन, ठाकरसी हाऊस, जे. एन. हेरेडिया मार्ग, बॅलार्ड इस्टेट 
मुंबई ४०००३८. 
२८) बहुजन समाज पार्टी, डी-१, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१, 
२९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-४ 
30) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल,ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३, 
३१ संचालक, शासकीय मुद्रणालय, शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई, 
३२) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने/संग्रहासाठी, 
3) निवड नस्ती, कार्यासन-विकाअ(५). 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


